कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत 
अन्नधान्य पिके योजनेकरिता सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षाचा अखर्चित निधी सन २०२०-२१ च्या 
अर्थसंकल्पीय निधीतून वितरीत करणेबाबत. 

केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०१बी१०५) 

राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०१बी११४) 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.११ /अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १३ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० 
२) कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. 
F. No.20-219/2099-NFSM (CA-V), दि.०१.०६.२०२० 
3) कृषि व पदुम विभागाची नस्ती क्र.असुअ-२०२०/प्र.क्र.४१/४-ओ 
४ शासन निर्णय समक्रमांक दि.१३.१०.२०२० 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिके या योजनेसाठी 
अनुसूचित जाती घटकांकरिता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.एन-३, २४०१-पीक संवर्धन, (००) (9८९)- 
अनुसूचित जाती उपयोजना, (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना (०१) (०३) कृषी उन्नती योजना- 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके केंद्र हिस्सा (२४०१७8१०१५) या लेखाशिर्षाखाली रु.२०००.०० लाख, (०१) 
(०४) कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके राज्य हिस्सा (२४०१8११४) या लेखाशिर्षाखाली 
रु.८००.०० लाख इतका नियतव्यय मंजूर आहे. या योजनेबाबत सन २०२०-२१ मधील पहिल्या हप्त्याबाबत निधी 
वितरणाचा संदर्भाधीन दि.१३.१०.२०२० रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्यात येत आहे. 

आता वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दि.१६.४.२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना 
विषाणूमुळे उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या अनिवार्य व कार्यक्रम 
खर्चाच्या एकूण वार्षिक अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या १५ ते २५ टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास मंजूरी 
देण्यात आली आहे. तसेच केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या मागील वर्षामधील निधी वितरणाकरिता वित्त विभागाची सहमती 
घेणे अनिवार्य केले आहे. या अनुषंगाने कृषी व पदुम विभागाच्या संदर्भाधीन नस्तीवर वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीस 
अनुसरुन अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमातंर्गत कृषी व पदुम विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.३ येथील प्रस्तावास अनुसरुन 
सन २०१९-२० या वर्षातील अखर्चित निधी करीता उपरोक्‍त सन २०२०-२१ करीता अर्थसंकल्पीत तरतूदीतून (०१) 
(03) कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके केंद्र हिस्सा (२४०१8७8१०५) या लेखाशिर्षाखाली 
तसेच (09) (०४) कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके राज्य हिस्सा (२४०१११४) या 
लेखाशिर्षाखाली खालीलप्रमाणे निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून सचिव, कृषी व पदुम विभाग यांना 
अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.११ /अर्थसंकल्प (विघयो) 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अन्नधान्य घटक केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण 
।१_ | अन्नधान्य पिके पुनजिवित निधी २०१९-२० ३९९.०१० २६२.८०३ ६६१.८१३ 
२ गळीतधान्य व तेलताड पुनजिवित निधी २०१९-२० १९०.६२१ १४१.८८९ ३३२.५१ 

एकूण ५८९.६३१ ४०४.६९२ ९९४.३२३ 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. लॉक डॉऊनमुळे पुढील ३ते ४ 
महिने राज्याची आर्थिक स्थिती अतिशय गंभीर स्वरुपाची राहण्याची हाक्यता असल्याने सदर वितरीत निधी खर्च 
करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या 
शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध 
करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले 
भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, 
संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व कृषी व पदुम विभाग यांना 
प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 

३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 

५. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२५७/२०२०/ 
व्यय-१, दि.१३.११.२०२० अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलबध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१११३१३४४१०७२२२ असा आहे. सदर आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Prashant Pundlik Wagh 
=IN, ent of Maharash 


Prashant re scl et 


ment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=759e87fbd 1 e68c290a722 1620636ede8425d6a870aa0240f 


व 18d726b6c8e6b832, 
serialNumber=5599270e38b296e5e5d8 14ff5976561a3ec66d875aeb 
Pp Uu n d | | k Wa g h 425d735e1d7c12140929, cn=Prashant Pundlik Wagh 
Date: 2020.11.13 13:47:53 +05'30' 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सचिव, कृषी व पदुमण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य 

सर्व प्रादेशिक उप आयुक्त (समाजकल्याण) (समाजकल्याण आयुक्‍तालयामार्फत) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.११ /अर्थसंकल्प (विघयो) 


ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 


4) 
) 

७) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


८४) 


८) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग. 


2६) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


